सार्वजनिक आरोग्य विभागातील आरोग्य सेवा 
आयुक्‍तालयांतर्गत गट-ब (राजपत्रित) संवर्ग 
(वैद्यकीय अधिकारी गट-ब/सामान्य राज्यसेवा 
गट-ब) आणि राज्य कामगार विमा योजनेतर्गत 
येणा-या गट-अ (राजपत्रिती व गट-ब 
राजपत्रित या संवर्गामधीलळ अधिकारी यांचे 
वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षापलिकडे किंवा 
अर्हताकारी सेवेच्या ३० वर्षानंतर सेवा 
पुनर्विळोकनाकरिता “विभागीय पुनर्विळोकन 
समिती” व अभिवेदनावर विचार करण्याकरिता 
“विभागीय अभिवेदन समिती” गठीत 
करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संआसे-२०२०/५४२/प्र.क्र.२५३/सेवा-१ 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग,गो.ते.रुग्णालय संकुल इमारत, 
८ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई 
दिनांक : २४ मे,२०२१. 


वाचा :- 
शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग,क्र.एळपीएल२०१७/प्र.क्र.२१/का.-पंधरा,दि.१०.०६.२०१९. 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम,१९८२ च्या नियम १०(४) व नियम ६५ मधील 
तरतुदीनुसार अधिकारी/कर्मचारी यांच्या वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षापलिकडे किंवा अर्हताकारी सेवेची ३० 
वर्ष पुर्ण झाल्यानंतर त्यांचे सेवा पुनर्विलोकन करण्याकरिता सामान्य प्रशासन विभागाने संदर्भधीन 
दि.१०.०६.२०१९ च्या झासन निर्णयान्वये एकत्रित कार्यपध्दती विहित केलेली आहे. सदर शासन 
निर्णयातील तरतूदीनुसार, आरोग्य सेवा आयुक्‍तालयांतर्गत गट-ब (राजपत्रित) संवर्ग (वैद्यकीय 
अधिकारी, गट-ब/सामान्य राज्यसेवा गट-ब) आणि राज्य कामगार विमा योजनेतर्गत येणा-या गट-अ 
(राजपत्रित) व गट-ब राजपत्रित या संवर्गाकरिता मधील अधिकारी यांचे वयाच्या ५०/५५ व्या 
वर्षापलिकडे किंवा अर्हताकारी सेवेच्या ३० वर्षानंतर सेवा पुनर्विळोकनाकरिता “विभागीय पुनर्विलोकन 
समिती” व अभिवेदनावर विचार करण्याकरिता “विभागीय अभिवेदन समिती” गठीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः संआसे-२०२०/५४२/प्र.क्र.२५३/सेवा-१ 


शासन निर्णय:- 

सार्वजनिक आरोग्य विभागातील आरोग्य सेवा आयुक्‍तालयातर्गत गट-ब (राजपत्रित) 
संवर्ग (वैद्यकीय अधिकारी गट-ब/सामान्य राज्यसेवा गट-ब) आणि राज्यकामगार विमा योजनेतर्गत 
येणा-या गट-अ (राजपत्रित) व गट-ब राजपत्रित या संवर्गामधील अधिकारी यांचे वयाच्या ५०/५५ व्या 
वर्षापलिकडे किंवा ३० वर्षाची अर्हताकारी सेवा या पैकी जे अगोदर घडेल त्यावेळी त्यांची सेवा पुढे 
चालू ठेवण्याची पात्रापात्रता अजमाविण्यासाठी विहित निकषांच्या आधारे त्यांचे सेवा पुनर्विलोकन 
करण्याकरिता खालील प्रमाणे “विभागीय पुनर्विलोकन समिती” गठीत करण्यात येत आहे. 


ha . | संबधीत सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, अध्यक्ष 
(सा.आ.वि.),मंत्रालय,मुंबई. 
सह/उप सचिव,(सेवा-१), ,(सा.आ.वि.),मंत्रालय,मुंबई. | सदस्य 
अध्यक्षानी नामनिर्देशित केलेले विभागातील सह/उप | सदस्य 
सचिव,(सा.आ.वि.),मंत्राळय,मुंबई. 
४. | अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी,(सेवा-१), सदस्य सचिव 
(सा.आ.वि.),मंत्रालय,मुंबई. 


२. आरोग्य सेवा आयुक्तालय,मुंबई/ आयुक्‍्तालय,राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई हे 
विभागातील संबंधीत अधिका-यांच्या सेवा पुनर्विलोकनासंबंधीचा प्रस्ताव शासनास सादर करतील. 
सदर समिती त्यांच्या शिफारशी अंतिम निर्णयासाठी समुचित प्राधिका-यांना सादर करतील. 
तसेच,विभागीय पुनर्विळोकन समितीच्या शिफारशीनुसार जे अधिकारी सेवेत चाळू राहण्यास 
निर्विवादपणे अपात्र ठरणार असतील sat अधिक-यांचे पुनर्विलोकन शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन 
विभाग दि.१०.०६.२०१९ मध्ये नमूद सामान्य प्रशासन विभागाच्या “विशेष पुनर्विलोकन समिती” कडून 
करण्यात येईल. 
३. सेवा पुनर्विलोकनाअंती सेवा पुढे चाळू ठेवण्यास निर्विवादपणे अपात्र ठरलेल्या नोटीस 
बजावण्यात आलेल्या अधिकारी यांच्या अभिवेदनावर विचार करण्याकरिता शासन निर्णय सामान्य 
प्रशासन विभाग दि.१०.०६.२०१९ मधील तरतुदीनुसार “विभागीय अभिवेदन समिती” गठीत करण्यात 
येत आहे. 

अ) राज्य कामगार विमा योजनेतंर्गत गट-अ संवर्गामधील वरिष्ठ वेतनश्रेणी असणाऱ्या 

अधिकाऱ्यांसाठी शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक १०.०२.२०१९ मधील 

परिशिष्ट-ड येथील अनुक्रमांक २ नुसार “आस्थापना मंडळ क्र.०२” ही अभिवेदन समिती 

असेल. 

ब) आरोग्य सेवा आयुक्‍तालयांतर्गत गट-ब (राजपत्रित) संवर्ग (वैद्यकीय अधिकारी, गट-ब/ 

सामान्य राज्यसेवा गट-ब) आणि राज्य कामगार विमा योजनेतर्गत येणा-या गट-अ (राजपत्रित) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संआसे-२०२०/५४२/प्र.क्र.२५३/सेवा-१ 


व गट-ब राजपत्रित या संवर्गाकरिता मधील अधिकारी यांचे करिता खालीलप्रमाणे विभागीय 
अभिवेदन समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


णि . | संबंधीत सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, अध्यक्ष 
(सा.आ.वि.),मंत्रालय,मुंबई. 
२. | अध्यक्षानी नामनिर्देशित केलेले सहसचिव/उपसचिव, | सदस्य 
(सा.आ.वि.),मंत्रालय,मुंबई. 
३. | अध्यक्षानी नामनिर्देशित केलेले विभागातील अवर सदस्य सचिव 
सचिव/कार्यासन अधिकारी, (सा.आ.वि.), 
मंत्रालय,मुंबई. 


(टिप- अ.क्र.(२) व (३) येथील अधिकारी हे विभागीय पुनर्विलोकन समितीमधील अधिकाऱ्यांव्यतिरिक्‍त 
असावेत) 
४. विभागीय अभिवेदन समिती त्यांच्या शिफारशी अंतिम निर्णयासाठी समुचित प्राधिकाऱ्यांना 
सादर करील. 
५. सेवा पुनर्विलोकनासंबंधातील कार्यवाही सामान्य प्रशासन विभाग दि.१०.०६.२०१९ च्या शासन 
निर्णयामध्ये नमुद केलेल्या कार्यपध्दती व सूचनांनुसार करण्यात यावी. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३०९१५०२४९५३१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sontakke Premanand 


Dnyaneshwar 
0 n t a e DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Public Health Department, 
postalCode=400001, st=Maharashtra, 


p re aa a Nn a Nn d 2.5.4.20=248f3abd91 9bce9c4e68555abc7e4 


67b111¢53a87e167edcc566a40a12ae53cd, 
serialNumber=89357e84059779c4ad0939ba 


Drnyaneshwar ५४५ माणात 


Date: 2021.05.24 16:32:17 +05'30' 


ऐप्रे.ज्ञा.सोनटक्के) 


कक्ष अधिकारी,महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 

१) मा.मंत्री(सा.आ.वि.)/मा.राज्यमंत्री(सा.आ.वि.) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 

२) प्रधान सचिव (१)/(सा.आ.वि.) यांचे स्वीय सहाय्यक,सार्वजनिक आरोग्य विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
3) प्रधान सचिव (२)/(सा.आ.वि.) यांचे स्वीय सहाय्यक,सार्वजनिक आरोग्य विभाग,मंत्राळय,मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संआसे-२०२०/५४२/प्र.क्र.२५३/सेवा-१ 


8) आयुक्त,आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
५) आयुक्‍त,राज्य कामगार विमा योजना,ळोअर परेल,मुंबई. 

६) संचालक, आरोग्य सेवा (9), आरोग्य सेवा आयुक्‍तालय,आरोग्य भवन, मुंबई. 

७) संचालक, आरोग्य सेवा (२), आरोग्य सेवा आयुक्‍तालय,पुणे. 
) 
) 


८) संचालक,(प्रशासन/वैद्यकीय), राज्य कामगार विमा योजना,लोअर परेल,मुंबई. 

९) प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई/नागपूर. 

१०) महालेखापाल (लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई/नागपूर. 

११) सहसंचालळक,आरोग्य सेवा,(सवी. 

१२) उपसंचाळक,आरोग्य सेवा मंडळ,(सवी. 

93) वैद्यकीय प्रशासन अधिकारी (सवी/वैद्यकीय अधिक्षक (सर्व),रा.का.वि.यो रुग्णालय, मुलुंड, वरळी, 
ठाणे,वाशी,पुणे,नाशिक,औरंगाबाद व नागपूर. 

१४) सर्व संबंधीत समिती सदस्य. 

१५) सार्वजनिक आरोग्य विभाग (सेवा-१)निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


